ग्रामिण रुग्णालय, निजामपूर-जैताणे जि.धुळे 
व ग्रामिण रुग्णालय, नटावद जि.नंदूरबार 
येथील ५० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र.८९ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १५ ऑक्टोबर,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.१२१/आरोग्य -३, 
दिनांक- १९.०३.२०१९ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००७-०८/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, निजामपूर- जैताणे जि.धुळे येथील २५ अस्थायी पदे व 
ग्रामिण रुग्णालय, नटावद जि.नंदूरबार येथील २५ अस्थायी पदे अशा एकूण ५० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय, निजामपूर- 
जैताणे जि.धुळे येथील २५ अस्थायी पदे व ग्रामिण रुग्णालय, नटावद जि.नंदूरबार येथील २५ अस्थयी 
पदे अशा एकूण ५० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०१९/प्र.क्र.८९/आरोग्य-३, 


००१- संचालन व प्रशासन 


(०१)(०८) - 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१४४९५८१३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
Rosh an DN: CN = Roshani Dinesh 
H Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n es h saharashira O= 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil 2¥= Public Heath 


Department 
Date: 2019.10.15 11:57:00 
+05'30' 


(रो.दि.कदम- पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा HASH, ATK आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, धुळे/ नंदूरबार. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/ नंदूरबार. 


वैद्यकीयअधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालये, (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक यांचेमार्फत) 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


., निवडनस्ती (आरोग्य-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


तात्पुरती पदे प्रथम ज्या 
शा.नि.अन्वये निर्माण 
झाली तो aa दिनांक 


विवरण पत्र ”अ” 


पदा ची बेतनश्रेणी 
संख्या 


ज्या.शा.नि.अन्वये पदे ज्या 


पुढे चालू ठेवण्यात | दिवसापासून 
आली तो शा.नि.क.य 


we चालू 
ठेवावयाची 
तो दिनांक 


दिनांक 


ग्रामीण रुग्णालय, निजामपूर-जैताणे जिल्हा धुळे 


वैद्यकिय अधिक्वारी,वर्गर 


अधिपरिचारीका, वर्ग ३ 
कारभारी, वर्ग-३ 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,वर्ग३ 


प्रशा. सहाय्यक, वर्ग ३ 
लिपिक-टंकलेखक, बर्ग ३ 


वैद्यकिय अधिक्षक, वर्ग-१ 


शनिसाआविकरंआरएचसी- 
२१०८/५६/प्र.कर. 
१५/आ-३ 


दिनांक. ow जून २००८ 


4 


महाराष्ट्र शासन शासन १/१/२०१५ 
तिर्णय कमांक - पदआ 
२०१४/प्र.क, 
६९/आरोग्य-३, दिनांक ४ 
एप्रील, २०१४ 


२९३००-३४८०० ग्रेवे.५४०० 


१७५... 
९३००-३४८०० ग्रे.वे.४२०० 
५२००-२०२०० ग्रेचे.२८०० 
२९३००-३४८०० ग्रे.वे.४२०० 
डा 
५२००-२०२०० ग्रेवे १९०० 
md 


ace 
| 8 | CCLOX~SS Co a2. १३२०० 


१५६००-३९१०० ग्रे.वे.६६०० 
९१००-१४८०० ग्रेबे.(ड०० 


१/१/२०१५ 
महाराष्ट्र शासत्त शासन 
निर्णय कमांक - ves 
२० १ड/प्र.क. 
६९/आरोग्य-$, दिनांक ४ 
एप्रील, २०१४ 


९३००-३४८०० ग्रेवे४२०० 
९४३००-३४८०० ग्रे वे.४२०० 
५२००-२०२००ग्रे वे.१९०० 
ग्रेवे.१३०० 
ग्रे.वे.१३०० 


CEC ०-७४डडर 


8K BEKO 


| पद पुढे चालू ठेवण्या 
बाबत आवश्यकता 


२२१०- Fe Bar व ग्रामीण व आदिवासी 


सार्वजनिक आरोग्य जनतेला आरोग्य सेवा 


of सार्व. आरोग्य, उपलब्ध करुन देणेसाठी 
(०१)(०८ )प्राआकेंद्राचा [reer शासनाचे राष्ट्रीय 


ग्रा.रु.इतका दर्जा कार्यक्रम राबविणेसाठी 
बाढविणे सदर अस्थाई पद पुढे 
(२२१० ०४१३)  |चालू ठेवणे आवश्यक 
आहे. 
| 
en J 


विवरण पत्र ”अ? 


ज्या.शा.नि.अन्वये पदे] ज्या 
पुढे चालू ठेवण्यात | दिवसापासून 
ta तो शा.नि.क.व 
दिनांक 


तात्पुरती पदे प्रथम ज्या 
शा.नि.अल्वये निर्माण 
झाली तो wa दिनाक 


लेखाशिषे पव पुढे चालू ठेवण्या 
बाबत आवश्यकता 


पदा ची 
संख्या 


ग्रामीण रुग्णालय, नटावद जिल्हा नंदुरब्रार 


R 
विथकिय अधिकारी,वर्गर 


अधिपरिचारीका, वर्ग ३ ¥ 
औषध निर्माता, वर्ग-३ | व्याप सि व 


1 


प्र.शा. सहाय्यक, वर्ग ३ 


शानिसाआविक्र आरुवा ९३००७३४८०० ग्रेवे ५४०० 


Roos 
/प्र.क्र.२६८/आरोग्य- ३ 
दि. रड४्ऑक्टोबर २००८ 


Ed 


१/१/२०१५ 


महाराष्ट्र शासन शासन 
निर्णय कमांक - gear 


र Ro e/a Rm. व 
डर केडर ण वेतरक ६९/आरोग्य-३ दिनांक ४ सार्वजनिक आरोग्य ।जनतेला आरोग्य सेवा 


एप्रील, २०१४ ot सार्व. आरोग्य, |उपलब्ध करुन देणेसाठी 
५२९००२०२०० वे.२८०० (४१)(०८)प्राआकेंद्राचा [तसेच शासनाचे राष्ट्रीय 
ee ग्रा.रु.इतका दर्जा कार्यक्रम राबविणेसाठी 
५२०२२०-२०२०० ग्रे.वे.२००० वाढविणे सदर अस्थाई पद पुढे 
चालू ठेवणे आवश्यक 


आहे. 


२२१०- Fe dar व ग्रामीण व आदिवासी 


५३००-३४८०० ग्रेवे.४२०० 


[v=] 
x 
| 
3 
ah 
EI 
Bo 
a 


Ey 
Ff 
डी 
1 
‘3 
a 


५२००-२०२०० ग्रे.वे.१९०० (२२१० ०४१३) 
CCS ०9-७४ ० ग्रे.वे.१३०० 


१ 


Xe ०-ऊड४० ग्रेवे.१३०० 


WL ०-डॅडंळ ग्रे.बे.१३०० 


१५६५००-३९ १०० ग्रे.वे.६६०० 
Rom ३८८०० ग्रे बे.५४०० 


र काऱ 
॥। 


© or Yoo TA Cios 


द्यकी अधिकारी, a 


सिंफाईगार, वर्ग-ड 


९३००-३ेई४८०७ ग्रे वे.इ२०० 


डॅडड>-ऊड४० ग्रेवे.१३०० 


WOE ०-७४४२ ग्रे.वे.१३०० 


al 


